RNI No. MAHBIL/ 2012147985 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक 


१४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ - १०, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जाहीरनामा 


१४ , दिनांक 


क्रमांक कार्या-११/ नपा / आरआर-४११/ इ/ २०१९.-- इचलकरंजी नगरपरिषदेने शासकीय सुट्टीच्या दिवशी काम करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना 
आर्थिक मोबदला देणेबाबत केलेल्या उपविधींना नगर विकास विभागाकडील शासन परिपत्रक क्रमांक जीईएन -१०८ ९/ १३७९ /सीआर-१९ ३/ नवि 

९ ऑक्टोबर १९ ८ ९ व शासन परिपत्रक क्रमांक सफाई-२०१६/ प्र . क्र . ३७०/ नवि -२० , दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ मधील 
तरतुदींनुसार उक्त नमूद दिनांक २० सप्टेंबर २०१९ चे आदेशान्वये मान्यता देणेत आली आहे. सदर उपविधी ज्या तारखेस महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ३२२ ( ३) (इ) ( २) नुसार यालगत शासन राजपत्रात प्रसिद्ध 
करणेत येत आहेत. तसेच सदर उपविधी ज्या तारखेस महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध होतील त्या तारखेपासून अमलात येतील. 

उपविधी मंजुरीचा अंतिम मसुदा 
इचलकरंजी नगरपरिषद , जिल्हा कोल्हापूर 


( १) महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ३२२ नुसार शासकीय सुट्टीच्या दिवशी काम 
करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मोबदला देणेबाबतचे उपविधी असे संबोधणेत येईल . 


( २) व्याख्या .. 


- 


I. " सफाई कर्मचारी" म्हणजे इचलकरंजी नगरपरिषदेने सफाई कर्मचारी म्हणून नियुक्त केलेले व शासनाने " सफाई कर्मचारी " या 

संज्ञेत समाविष्ट केलेले कर्मचारी असा आहे. 


II . 


" कामाची वेळ " नगरपरिषद वेळोवेळी विहित करील ती कामाची वेळ, 


III . " सार्वजनिक सुट्टी " म्हणजे दुसरा व चौथा शनिवार व महाराष्ट्र शासनाने व मा . जिल्हाधिकारी यांनी वेळोवेळी शासकीय 

सुट्ट्या म्हणून जाहीर केलेल्या सुट्ट्या. 
IV . " मोबदला " म्हणजे सार्वजनिक सुट्टी दिवशी काम केल्याबद्दल दिली जाणारी रक्कम तथा मोबदला. 
V. " अधिकारी " म्हणजे सार्वजनिक सुट्टी दिवशी काम करणे आवश्यक आहे असे ठरविणारा व तसे आदेश देणारा अधिकारी. 
VI. 

" अत्यावश्यक सेवा " म्हणजे शासनाने वेळोवेळी अत्यावश्यक सेवा म्हणून ठरविलेल्या सेवेचा यात समावेश होईल . 
( ३) शासन व नगरपरिषदस्तरावर जाहीर होणाऱ्या शासकीय सुट्ट्यांचे दिवशी नगरपरिषदेचे आरोग्य अधिकारी यांनी सफाई कामगार 
यांनी कामकाज करणे अपरिहार्य आहे याबाबत प्रमाणित करणे आवश्यक राहील. मात्र अशा सर्व सुट्ट्याऐवजी प्रथमत : सदर महिन्यात 
पर्यायी सुट्टी देणेबाबतचे नियोजन त्या त्या प्रशासकीय वॉर्डमधील दैनंदिन कामकाजावर परिणाम न होता देणेची जबाबदारी आरोग्य अधिकारी 


( १ ) 


एच-३७४ , भाग एक - अ ( पु.वि.पु.) - १४ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - अ -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर २६ ते ऑक्टोबर २, २०१९ / आश्विन ४ 


१० , शके १ ९ ४१ 


यांची राहील . जर पर्यायी सुट्टी देणे शक्य नसल्यास तसे आरोग्य अधिकारी यांनी प्रमाणित करून या उपविधीतील तरतुदीनुसार सुट्टीऐवजी 
सफाई कर्मचारी यांना वेतन अदा करणेबाबत छाननीअंती शिफारस करणे आवश्यक राहील . 

( ४) सार्वजनिक सुट्ट्या दिवशी काम करण्यावरील मर्यादा . 
( अ) सार्वजनिक सुट्ट्या दिवशी काम करणे खरोखरच आवश्यक आहे अशी जी परिस्थिती निर्माण झाली असेल तिचे सांगोपांग 

विवेचन, हे विवेचन नगरपरिषदेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी तत्कालीन परिस्थितीनुसार सार्वजनिक आरोग्याच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून 

ठरविणेचे आहे. 
( ब) " अपरिहार्य कारण " म्हणजे सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी काम करून घेतल्याशिवाय इलाज 

नाही/पर्याय नाही/ गत्यंतर नाही अशी निर्माण झालेली परिस्थिती. 
( क ) उद्भवलेली परिस्थिती ही अपरिहार्य कारणासारखी आहे वा का टाळणेसारखी नाही याची कारणमीमांसा तसेच चिकित्सा त्या 

त्या वेळी करणे आरोग्य अधिकाऱ्यावर बंधनकारक राहील . 


( ड ) आरोग्य अधिकाऱ्यांनी केलेली कारणमीमांसा व चिकित्सा योग्य आहे की अयोग्य वा त्यातून अन्य मार्ग काढणे शक्य आहे किंवा 

कसे हे ठरविणेचा सर्वस्वी अंतिम अधिकार मुख्य अधिकारी यांचा राहील. 
( इ ) सार्वजनिक सुट्टी दिवशी काम करून घेतलेच पाहिजे असे म्हणण्याचा कोणताही व कसलाही अधिकार नगरपरिषद कर्मचारी 

संघटना वा कर्मचारी यांना असणार नाही. 


( प) सार्वजनिक सुट्टी दिवशी काम करून घेणे याचा अर्थ सर्वच सफाई कर्मचाऱ्यांकडून सरसहा काम करून घेणे असा नव्हे . 

मर्यादित कर्मचाऱ्यांच्याकडून अथवा काही विशिष्ट कर्मचाऱ्यांच्याकडून ते काम करून घेणे शक्य असेल तर तसे करून घेणेचा 
अधिकार सर्वस्वी मुख्य अधिकारी यांचा असेल . 
मात्र तसे करताना त्या त्या विभागात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून ते काम करून घेणे आवश्यक असेल . अपवादात्मक 

परिस्थितीत मुख्य अधिकारी अन्य योग्य वाटतील ती उपाययोजना करू शकतील. 
( ग ) अत्यावश्यक परिस्थिती व नैसर्गिक आपत्ती या परस्पर भिन्न समजण्याच्या आहेत . नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी करून घेण्याच्या 
कामाविषयी हे उपविधी 

लागू 

होणार नाहीत . 
( ५) सार्वजनिक सुट्टी दिवशी काम करून घेणेबाबतची याचिका मा . उच्च न्यायालय, मुंबई येथे प्रलंबित आहे. या याचिकेच्या निकालास 
बाधा न येता हे उपविधी अंमलात येतील. तथापि , मागील कालावधीचा फरक मागणार नाही अशा आशयाचे वचनपत्र नगरपरिषदेने 
ठरविलेल्या विहित नमुन्यात कर्मचाऱ्यांकडून त्या त्या वेळी घेतले जाईल . जे कर्मचारी असे हमीपत्र देणार नाहीत त्यांना सुट्टीच्या दिवसांचा 
मोबदला मिळणार नाही. सुट्टीच्या दिवशी काम केलेल्या कालावधीसाठी पर्यायी सुट्टी दिली जाईल . 

(६) हे उपविधी महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाच्या दिनांक २७ सप्टेंबर २०१६ च्या परिपत्रकानुसार उपविधी तयार करणेचे 
अधिकार बहाल करणेत आलेने ही उपविधी करणेत येत आहेत . 

( ७) सार्वजनिक सुट्टी दिवशी काम केलेल्या सफाई कर्मचाऱ्यांना पर्यायी सुट्टी देणे शक्य असेल तर तसे देण्यास या उपविधीमुळे 
प्रतिबंध होणार नाही . तथापि , अशी सुट्टी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार व आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या सोईनुसार दिली जाईल . त्यातूनही कमाल १ 
महिन्याच्या आत अशी पर्यायी सुट्टी देणे शक्य झाले नाही तर कर्मचाऱ्यास मोबदला दिला जाईल . 
( ८) हे उपविधी महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाले दिनांकापासून लागू होतील . 

दौलत देसाई, 

जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 
कोल्हापूर , २० सप्टेंबर २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


